शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
कामात/तालुक्यात/ग्रामपंचायतीमध्ये अंशतः 


बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.२४/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. १७ मार्च, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्र. ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९, दि. २४.०१.२०२३ 


प्रस्तावना - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भिय शासन निर्णय दि.२४.०१.२०२३ अन्वये परिशिष्ट - अमध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 
सदर मंजूर विकास कामांत/ ग्रा. पं. मध्ये/ तालुक्‍्यात/जिल्ह्यात बदल करणेबाबत लोकप्रतिनिधी (आमदार) 
यांनी विनंती केळी आहे. सदर विकास कामांमध्ये बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक २४.०१.२०२३ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये खालील विकास कामे मंजूर 


करण्यात आलेली आहेत. 
अ । जिल्हा | तालुका । क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये 
लाखात) 
१७ | यवतमाळ । दारव्हा | १४२ । भांडेगाव ४.भांडेगाव ता.दारवा जि.यवतमाळ येथे ५.०० 
शादीखाना 
नेर १४३ । मोझर ५.मोझर ता.नेर जि.यवतमाळ येथील १०.०० 
कब्रस्तान येथील इदगाह व सभोताल 
आवार भिंत बांधणे 
एकूण यवतमाळ १५.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.२४/का-९ 


उपरोक्त मंजूर विकास कामांच्या ग्रामपंचायतीच्या नावात/ जिल्ह्यात / तालुक्यात खालीलप्रमाणे बदल 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधीकारी यांनी 
आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


अ | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये लाखात) 
i ७ | यवतमाळ | दारव्हा | १४२ भांडेगाव | भांडेगाव ता.दारवा जि.यवतमाळ येथे १०.०० 
शादीखाना 
नेर | १४३ मोझर मोझर ता.नेर जि.यवतमाळ येथील ०५.०० 
कब्रस्तान येथील इदगाह व सभोताल 
आवार भिंत बांधणे 
एकूण यवतमाळ १५.०० 
उ सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१७१६४८१९५०१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने त 
र J बा ० १:१९ ९0॥॥-० पी 


2.5.4.20=ff4eb5e12b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba77108 
21a289d50d4b, ICode=400032, st=Mi 


VASANTRAO PATIL घटका sites 
(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
. .मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


